RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक १११( २ ) ] 


शनिवार, सप्टेंबर २१, २०१ ९ / भाद्र ३० , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २५८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह 

विभाग 
मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ . 


क्रमांक पीआरओ-० ९१ ९ / प्र.क्र .३३७ /विशा-२. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( सन १९ ७४ चा २) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी विधानसभा निवडणूक , २०१९ च्या 
प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेले स्थायी निगरानी पथक ( Static Surveillance Team), फिरते पथक ( Flying Squad ) यांच्या प्रमुखांना तसेच 
सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीकरिता विशेष कार्यकारी 
दंडाधिकारी म्हणून घोषित करीत आहेत व त्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ च्या कलम १२९, १३३, १४३ व १४४ खालील शक्ती प्रदान 
करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नारायण कराड , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - २५८-१ 


प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी सादर अग्रेषित , 

( १ ) मुख्य निवडणूक आयुक्त , भारत निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली. 
( २) प्रधान सचिव, मा . राज्यपाल यांचे कार्यालय, मुंबई . 
( ३ ) प्रधान सचिव, मा . मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय , मंत्रालय , मुंबई . 
( ४ ) अपर मुख्य सचिव ( गृह ), गृह विभाग , मंत्रालय, मुंबई . 
( ५ ) अपर मुख्य सचिव , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई . 
( ६ ) प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग , मंत्रालय, मुंबई. 
( ७ ) प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
( ८ ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
( ९ ) सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश . 


. 


. 


(१० ) सर्व जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी . 


( ११ ) महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


( १२ ) निवड नस्ती (कार्यासन विशा-२ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर २१, २०१ ९ / भाद्र ३० , शके १९ ४१ 


२ 


HOME DEPARTMENT 


Main Building , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21st September 2019 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973. 


No. PRO -0919/ C.R.337 / Spl- 2. - In exercise of powers conferred by section 21 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 (2 of 1974 ) the Government of Maharashtra hereby declare Static Surveillance Team 
Head , Flying Squad Head and Assistant Returning Officers , appointed by the District Collector and the 
District Election Officer, as a Special Executive Magistrates for the Assembly General Election , 2019 and 
confers upon them the powers of Special Executive Magistrates under sections 129 , 133 , 143, 144 of 
Cr. P.C. 1973 for the period from 21st September 2019 to 27th October 2019 . 

By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


NARAYAN KARAD , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


TO , 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


Chief Election Commissioner, Election Commission of India , New Delhi. 
Principal Secretary , Hon . Governor office , Mumbai. 
Principal Secretary , Hon . Chief Minister Office , Mantralaya , Mumbai. 
Additional Chief Secretary (Home), Home Department, Mantralaya , Mumbai . 
Additional Chief Secretary , Revenue and Forest Department,Mantralaya , Mumbai. 
Principal Secretary , Law and Judiciary Department, Mantralaya , Mumbai . 
Principal Secretary and Chief Election Officer , General Administrative Department,Mantralaya , 
Mumbai. 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


Director General of Police , Maharashtra State ,Mumbai. 


9 . 


All District And Session Court. 


10. All District Collectors and District Magistrates . 


11. Director General, Directorate of Information and Public Relations,Maharashtra State , Mumbai. 


12 . 


Select File . 


